पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलग्रस्त विरोधी 
अभियान) नागपूर यांचे आस्थापनेवर विशेष 
माहिती व जनसंपर्क कक्ष निर्माण 


करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ ३६१२/२०४/ प्रक्र.४२/पोल-२३ 


७ वा मजला, सेंटर-१, 


जागतिक व्यापार केंद्र, मुंबई-४०० ००५ 
तारीख: ३० एप्रिल, २०१३. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय क्रमांकः गृह विभाग ओपीओ ३१०९/८३६ / प्रक्र-३४०/ पोल-३, दिनांक 
३१.१२.२००९ 
२) अपर पोलीस महासंचालक (विशेष कृती), पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कार्यालयाचे क्र अपोमसं(वि.क.) /विमावजसं कक्ष /७०/२०१२, दि. २१.९.२०१२ चे पत्र. 


प्रस्तावना :- 


नक्षलग्रस्त भागामध्ये नक्षलवादी हे महाराष्ट्र शासन व महाराष्ट्र पोलीसांच्या विरुध्द सतत 


अभियान राबवित असतात. त्या अनुषंगाने त्याचाच एक भाग म्हणून शासनाच्या विरोधात प्रचारही 


(Propaganda) चालू ठेवतात. त्यामध्ये शासनाकडून सदर भागाचे सतत कथीत दूर्लक्ष, गोरगरिबांची 


a 


पिळवणूक, विविध सामाजिक, राजकीय, जातीय मुद्यांबाबत कुप्रसिध्दी व शासनास आलेले अपयश, 


नक्षलवाद्यांमुळे कसा सामान्य जनतेला न्याय मिळतो इ. बाबतचा प्रचार (Propaganda) केला जातो. या 


प्रचाराचा (Propaganda) भाग म्हणून नक्षलवाद्यांकडून ग्रामसभा, बैठका, पत्रके वाटणे, पोस्टर लावणे, 


नक्षल चळवळीवर साहित्य छापणे व वाटप करणे, शालेय मुलांना नक्षलवाद्यांच्या शिबिरामध्ये घेवून 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ ३६१२/२०४/ प्रक्र.४२/पोल-३ 


जाणे जेणेकरुन कोवळया वयात त्यांचे मनपरिवर्तन करणे इत्यादींचा समावेश आहे. या शासन विरोधी 


प्रचाराला (Propaganda) तोंड देण्यासाठी शासनाकडून पाहिजे त्या प्रमाणात माहितीचे प्रसारण तसेच 


शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विभिन्न योजनांबाबतची माहिती लोकांपर्यंत पोहचविणे, नक्षलवादी 


चळवळीमुळे त्या भागाचा विकास कसा होत नाही व नक्षलवाद्यांकडून अनाकलनीय होणारा अत्याचार, 


मारहाण इ. माहिती सामान्य जनतेपर्यंत पोहचण्यासाठी असल्यामुळे पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलग्रस्त 


विरोधी अभियान) नागपूर यांचे आस्थापनेवर विशेष माहिती व जनसंपर्क कक्ष निर्माण करण्याची बाब 


शासनाच्या विचराधीन होती याबाबत शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे 


शासन निर्णय:- 


पोळीस महानिरीक्षक (नक्षलग्रस्त विरोधी अभियान) नागपूर यांचे आस्थापनेवर विशेष माहिती व 


जनसंपर्क कक्ष निर्माण करण्यास मान्यत देण्यात येत आहे. त्याकरिता संदर्भ क्र.१ येथील शासन 


निर्णयानुसार पोलीस आयुक्‍त, नागपूर यांच्या आस्थापनेवर निर्माण करण्यात आलेल्या खाळील ३ 


पदांचे रुपांतरण करण्यात येत असून त्यांची नवीन पदनामे व वेतनश्रेणी खालीलप्रमाणे आहेत :- 


अ मूळ पदनाम वेतनश्रेणी -- ग्रेड | पद रुपांतरीत | वेतनश्रेणी + ग्रेड पे 
क्र केल्यानंतरचे नवीन 
पदनाम 
a पोलीस निरीक्षक ९३००-३४८०० + ५००० | वरीष्ठ सहायक | ९३००-३४८०० + ४६०० 
संचालक 


निरीक्षक 


सहायक/उपसंपादक 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


२ | सहायक पोलीस ९३००-३४८०० + ४४०० | सहायक संचाळक ९२३००-३४८०० + ४४०० 


३ | पोलीस उपनिरीक्षक । ९३००-३४८००-- ४३०० | माहिती ९३००-३४८००-- ४३०० 


शासन निर्णय क्रमांकः अपीओ ३६१२/२०४/ प्रक्र.४२/पोल-३ 


२. उपरोक्त पदे माहिती व जनसंपर्क संचालनालय यांच्याकडून बदलीने / प्रतिनियुक्तीने 


भरण्यात येतील. सदर पदास माहिती व जनसंपर्क संचालनालयाच्या समकक्ष पदांचा सेवाशर्ती व अटी 


लागू राहतील. या कक्षाकरिता उपरोक्त पदांव्यतिरिक्‍त आवश्‍यक मनुष्यबळ पोलीस महानिरीक्षक (नक्षल 


विरोधी अभियान) नागपूर यांनी त्यांच्या आस्थापनेवरील मंजूर मनुष्यबळातून उपलब्ध करुन द्यावे. 


३. हा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग (माहिती व जनसंपर्क संचालनालय) यांच्या 


सहमतीने तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ ९३/विसु-१, दि. १०.४.२०१३ अन्वये दिलेल्या सहमतीने 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. या बाबत होणारा खर्च “२०५५ पोलीस - (००१०९-जिल्हा पोलीस - (००) (०१) जिल्हा 


पोलीस दल” या HURTS aS मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१३०५०२१४१७१८३५२९ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Charushila 
kant Tambeki 


Charushila seth cransstan 
Chandrakant य 
Tambekar/ धा wrosar sso 
(चारुशीला तांबेकर ) 
सह सचिव, गृह विभाग. 


प्रत, 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. पोलीस महानिरीक्षक (नक्षलग्रस्त विरोधी अभियान) नागपूर. 


३. पोलीस आयुक्त, नागपूर. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः AGH ३६१२/२०४/ प्रक्र.४२/पोल-३ 


४. प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा )-१ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


५. महालेखापाल, महाराष्ट्र १व २ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा, मुंबई / नागपूर ) 


६. जिल्हादंडाधिकारी, नागपूर 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 
८. सामान्य प्रशासन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


९. वित्त विभाग ( व्यय-७, विनियम) मंत्रालय, मुंबई. 


१०.गृह विभाग, बियुडी -१,विशा-१-ब, गृह विभाग, मुंबई. 
११. निवडनस्ती, पोळ-३ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


